रत्नागिरी जिल्हा परिषद (जि. रत्नागिरी) 
येथील जिल्हा परिषद इमारतीच्या 
विस्तारीकरणाच्या बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१०६/बांधकाम-४ 
५ वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख : २८ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- 

१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांचे पत्र क्रमांकः 
रजिप/बांध./आस्था/सी-१/ ३६६५/२०२१, दिनांक ३० जून, २०२१. 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांचे पत्र क्रमांकः 
रजिप/बांध./पीओ-१/ ६४५५/२०२१, दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२१. 
मा.उच्चाधिकार समितीचे दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


२ 


— 


3 


— 


प्रस्तावना :- 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांनी वाचा मधील अनुक्रमांक १ ते २ 
येथील पत्रांन्वये रत्नागिरी जिल्हा परिषद (जि. रत्नागिरी) येथीळ जिल्हा परिषद इमारतीच्या 
विस्तारीकरणाच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. 


०२. जिल्हा परिषद, रत्नागिरी (जि.रत्नागिरी) येथील अस्तित्वातील प्रशासकिय इमारत 
मध्यवर्ती ठिकाणी असून सदरील इमारत सन १९९० मध्ये बांधण्यात आली आहे. सदर इमारत 
बांधकामास ३० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाळेला आहे. सदर इमारतीमध्ये जिल्हा परिषदेचे १३ 
विभाग असून प्रत्येक विभागामध्ये सर्वसाधारण ३५ ते ४० कर्मचारी आहेत. तसेच जिल्हा परिषद 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व ४ सभापती व १४ वर्ग १ अधिकारी, त्याचप्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व 
इतर अधिकारी यांची दालने आहेत. अस्तित्वातील कर्मचारी वृंद, तालुकास्तरीय कर्मचारी, 
अधिकारी वर्ग व पदाधिकारी वर्ग, रेकॉर्ड रूम, सभागृह तसेच लोकप्रतिनिधी व सतत येणरी ग्रामीण 
जनता यांची संख्या विचारात घेता, कामकाज चालविण्यासाठी जुनी व अस्तित्वातील इमारत अपुरी 
पडत असल्यामुळे या सर्वांचा विचार करून नवीन इमारतीची अत्यंत आवश्‍यकता आहे. जिल्हा 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१०६/बांध-४ 


परिषद, रत्नागिरी (जि.रत्नागिरी) येथील जिल्हा परिषद इमारतीच्या विस्तारीकरणाचे बांधकाम 
जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील सि. स. क्र. ८०६, ७९१, ७९३ क, ८०७ ए, ८०७/१ ते २ या क्षेत्रावर 
करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद, रत्नागिरी (जि.रत्नागिरी) येथील अस्तित्वातील प्रशासकीय 
इमारतीत सद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी जागा 
अपुरी पडत असल्यामुळे नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बेसमेंट + तळ मजला -- ६ मजल्यांचे एकूण 
१३४४०.०० चौ.मी. इतक्या क्षेत्रफळाचे बांधकाम प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांनी जिल्हा परिषद, रत्नागिरी (जि.रत्नागिरी) नवीन 
प्रशासकीय इमारतीकरिता उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
यांच्या दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२१ च्या पत्रानुसार, नमुना नकाशावर आधारित, रू.६२.२० कोटी 
इतक्या किंमतीचे सविस्तर अंदाजपत्रक सादर केलेले आहे. सदर अंदाजपत्रक सन 2024-22 च्या 
दरसूचीवर आधारित असून ते कार्यकारी अभियंता (बां), जिल्हा परिषद, रत्नागिरी, अधीक्षक 
अभियंता सा. बां. मंडळ, रत्नागिरी विभाग, रत्नागिरी व मुख्य अभियंता सा. बां. विभाग, कोकण 
यांनी साक्षांकित केलेले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांनी 
प्रस्तावासोबत, जिल्हा परिषदेच्या ठरावाची प्रत, जागेचे मालमत्ता पत्रक, लीड चार्ट, क्वॅरी चार्ट, 
ले-आऊट प्लॅन, स्थळ दर्शक नकाशा, अस्तित्वातील इमारत बांधकामाचे फोटो इत्यादी कागदपत्रे 
सादर केलेली आहेत. 


०३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाची 
मा.उच्चाधिकार समितीने केलेल्या छाननी अंती, रत्नागिरी जिल्हा परिषद (जि. रत्नागिरी) येथील 
जिल्हा परिषद इमारतीच्या विस्तारीकरणाच्या बांधकामाच्या बेसमेंट + तळ मजला --७ मजल्यांचे एकुण 
१४२८० चौ. मी. इतक्या क्षेत्रफळाच्या रू.५८५७.१७ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

रत्नागिरी जिल्हा परिषद (जि. रत्नागिरी) येथील जिल्हा परिषद इमारतीच्या 
विस्तारीकरणाच्या बांधकामाच्या रूपये ५८,५७,१७,०००/- (रूपये अठ्ठावन्न कोटी सत्तावन्न लक्ष सतरा 
हजार bad) इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामांस पुढील अटींच्या अधीन राहून या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. प्रस्तुत बांधकामास तांत्रिक मान्यता देण्यापुर्वी संकल्पन तपासून घेणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


area निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१०६/बांध-४ 


षु. 


Go 


99 


. नियोजित अमरावती जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी 


प्रस्तावित असलेली जागा जिल्हा परिषदेच्या नावावर असणे बंधनकारक राहील. 


. प्रस्तुत इमारतीचे बांधकाम विहित नमुना आराखड्यानुसार हाती घेण्यापूर्वी, स्थानिक 


नगररचना प्राधिकरणाची तसचे अग्निशमन यंत्रणेची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील. 


. प्रस्तुत प्रशासकीय इमारतीकरिता शासन निर्णय, सा. बां. वि. क्र. सीएटी-१०९६ / प्र.क्र.१७२ 


/इमारती-२, दि.७.१.२००४ नुसार विहीत केलेल्या नोंदणीकृत फर्निचर/मॉड्युलर फर्निचर 
उत्पादक अथवा पुरवठादार/अंतर्गत सजावटकार यांच्याकडून विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन 
फर्निचरचे काम करून घेणे बंधनकारक राहील. 

नियोजित आराखड्यात महिला पदाधिकाऱ्यासाठी प्रसाधनगृहासह विश्रांती कक्षाचे संकल्पन 
करण्यात येवून, सदर व्यवस्था इमारतीमध्ये निर्माण करण्यात यावी. 


. प्रस्तुत प्रशासकीय इमारत बांधकामामध्ये ग्रीन बिल्डींग संकल्पना अंमलात आणून, नैसर्गिक 


प्रकाशयोजना व वायुवीजन, पाण्याच्या व उर्जेच्या वापरात काटकसर, पर्जन्य AIGA ART 
आणि जास्तीत जास्त पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्य व साधन-सामुग्रीचा वापर करणे 
आव्यक राहील. 


. प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त तीन वर्षात पूर्ण होईल, असे नियोजन करून, 


इमारत बांधकामाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठविण्याची संबधित मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 


. या प्रकरणी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नसल्याने, मंजूर प्रशासकीय मान्यता 


किंमतीतच काम पूर्ण करण्याची संबधित कार्यकारी अभियंता (बांध), जिल्हा परिषद यांनी दक्षता 
घ्यावी. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो संबंधित जिल्हा परिषदेने सोसावा. 


. प्रस्तुत प्रशासकीय इमारतीमध्ये अपंगांना सोयी-सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने रॅम्प, रेलींग 


व तत्सम सुविधा निर्माण करणे बंधनकारक राहील. 


.प्रत्यक्ष इमारतीचे बांधकाम करतेवेळी पर्यावरण विभाग क्र.ईएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 


दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


.,खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा अवलंब करून उद्योग, ऊर्जा व कामगार 


विभागाकडील दिनांक २४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना 
विचारात घ्याव्यात. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१०६/बांध-४ 


१२.स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करून सदर कामे पुर्ण करावीत. 

१३.सदर सविस्तर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती यांचेकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 


०२. रत्नागिरी जिल्हा परिषद (जि. रत्नागिरी) येथील जिल्हा परिषद इमारतीच्या 
विस्तारीकरणाच्या बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. 


General Abstract For Construction of RATNAGIRI Z. P. Administrative Building 


Sr. No. Description of Item Cost (In Rs.) 
(A) Essential Items (Components) 
1 (a) Building Proper 
Basement Floor 116965924.00 
Ground Floor (Still) 
1“ Floor 37305659.00 
2™ Floor 40163119.00 
3"! Floor 40295526.00 
4" Floor 38861994.00 
5" Floor 43052159.00 
6" Floor 43823560.00 
7" Floor (Terrace) 10145699.00 
Sub Total (a) 370613640.00 


(b) Rain/Roof Water Harvesting 
(c) Ramp for Handicaps 35630000.00 
(d) Dismantling old Building 

(e) Furniture (10080*70%=7056) 


Sub Total (b+c+d+e) 35630000.00 
2 Water Supply and Sanitary Works (5% of a) 18530682.00 
3 Electrification 
Internal Electrification (5 % of a) 
External Electrification (6 % of a) 41767500.00 
Fire Fighting Arrangements etc. 
Sub Total (3) 41767500.00 
Sub Total (A) 466541822.00 
(B) Miscellaneous Items 
i) Entrance Kaman 300000.00 
ii) Internal Roads 500000.00 
iii) Development of Ground 300000.00 
iv) Parking 0.00 
v) Royalty & Testing Charges 1500000.00 
iv) Land Scaping 500000.00 
vi) Soil Investigation & Detail Land Survey 100000.00 
v) CC Drains and C/D Works 300000.00 
Sub Total (B) 3500000.00 
Sub Total = (A) + (B) 470041822.00 
(C) Optional Items 
1) Underground water Tank for R/W Harvesting 500000.00 
2) Water Main Storage and pump house, bore well 200000.00 
3) Air Conditioning 2000000.00 
1) Lifts 6000000.00 
2) AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 500000.00 
3) CCTV 500000.00 
Sub Total (C) 9700000.00 
Project Cost (P) = (A) + (B) + (©) 479741822.00 
(D) Provisions 
(i) Contingencies 4 % on (a) 14824546.00 
(ii) Consultancy Charges 1.5 % on (P) 7196127.00 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१०६/बांध-४ 


General Abstract For Construction of RATNAGIRI Z. P. Administrative Building 

Sr. No. Description of Item Cost (In Rs.) 
(iii) GST 12 % for on (P) 57569019.00 

(iv) Labour Insurance 0.5 % on (P) 2398709.00 

(iv) Price Escalation 5% on (P) 23987091.00 
Sub Total (D) 105975492.00 
Total Cost of Project (TPC) (A+B+C+D) 585717314.00 
Says 58,57,17,000/- 

०२३. प्रस्तुत कामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून S त्वरेने तांत्रिक मान्यता 


घेऊन त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


०४. उपरोक्त प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी संबधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता 
प्राप्त झाल्यानंतर, अनुदान स्वरूपात निधी टप्प्या-टप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो 
उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. यावरील खर्च 
"२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा 
परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३)" या 
ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उप विभाग- 
पाच, अ.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली प्रशासनिक 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२८१५३७२८८६२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 


p RAV | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf048257ffe 


4ea09078de9d556ae5babe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA2 1F9F 
7FAB712736F6, 

serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE 


J Al N aM 
Date: 2021.12.28 17:12:49 +05'30' 
(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१०६/बांध-४ 


३. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

७. सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र्‌ -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 

११. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 

१२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, रत्नागिरी. 
१३. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

१४. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

१५. कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा रत्नागिरी. 

१७. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१८. उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
१९. जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, रत्नागिरी. 

20, निवडनस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


